राष्ट्रीय छात्रसेना योजना- 


राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या अंशकालीन 
अधिकारी व छात्रांना देण्यात येणाऱ्या 


भोजन भत्त्याच्या दरात वाढ करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राछासे-२०२४/प्र.क.८३/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. राछासे-२०२४/प्र.क्र.८३/क्रीयुसे-३, 
दि. ०२.०९.२०२४. 
२) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/मोजन 
भत्ता/२०२४-२५ /का-५/१९३५, दि. १०.०९.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये 

“उपरोक्त योजनेसंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे”असे नमूद करण्यात आले आहे. 

या ऐवजी “उपरोक्त योजनेसंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी संबंधित गटप्रमुख/ समादेशक 
अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१७३११३३५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAVITA KETAN 
TONDE 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राछासे-२०२४/प्र.क.८३/क्रीयुसे-३ 


६. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 


१३. 
१४. 
१८. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व विभागीय उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
अवर सचिव, (व्यय-५), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे- ३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


